शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता विस्तारीकरणांतर्गत 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांना नवीन 
अभ्यास पाठ्यक्रम/विषय, नवीन तुकडी, नवीन 
विद्याशाखा यांना मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासन आदेशात दुरुस्ती करणेबाबत...(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक H. HTED-28090(90)/38/202¥-MHT-(HE-¥) 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मे, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन आदेशा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. मान्यता- 
२०२३/प्र.क्र. १०५/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
२) प्र-कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./गो.वि/प्र-कुल. का/२०४६/२०२३, दिनांक ११.०८.२०२३. 
३) शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र, दिनांक ०२.०५.२०२४. 
४) प्र-कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./गो.वि/प्र-कुल. का/१५२९/२०२४, दिनांक ०६.०५.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार विस्तारीकरणांतर्गत 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम/विषय, नवीन तुकडी, नवीन 
विद्याशाखा यांना मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली या 
विद्यापीठाने संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये चिंतामणी एज्युकेडान सोसायटी, बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर 
संचलित चिंमामणी कॉलेज ऑफ सायन्स, पोंभुर्णा, जि. चंद्रपूर या महाविद्यालयास मंजूर करण्यात 
आलेल्या नवीन अभ्यासपाठयक्रम विज्ञान व तंत्रज्ञान एम.एस्सी. (रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र व सुक्ष्मजीवशास्त्रौ आदेशात दुरूस्ती करून “प्राणीशास्त्र” ऐवजी “भौतिकशास्त्र” असा 
बदल करणेबाबत संबंधित विद्यापीठाने दिनांक ११.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. 
त्याअनुषंगाने उपलब्ध कागदपत्रांप्रमाणे विद्यापीठाची शिफारस व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात 
आली. त्यानुसार संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकणी संबंधित विद्यापीठाकडून खुलासा 
मागविण्यात आला होता. विद्यापीठाचा संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये प्राप्त खुलासा व संबंधित 
विद्यापीठाने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने खालील 
विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः 'पा0)-२९०१०(१०/३४/२०२४-॥ना-(-₹-४) 


शासन आदेशा दिनाकं १५.०६.२०२३ मध्ये प्रस्तावित दुरूस्ती 


अ. । संस्था/महाविद्यालयाचे विस्तारीकरण शासन प्रस्तावित दुरुस्ती 
: नाव आदेशातील 
उल्लेख 
ae 2. ३. शिवा । 4. 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
| . | चिंतामणी एज्युकेशन ।विस्तारीकरण | नवीन नवीन 
सोसायटी, बल्लारपूर, अभ्यासपाठयक्रम- | अभ्यासपाठयक्रम- 
जि. चंद्रपूर संचलित विज्ञान व तंत्रज्ञान | विज्ञान व तंत्रज्ञान 
चिंतामणी कॉलेज एम.एस्सी. एम.एस्सी. 
ऑफ सायन्स, पोंभुर्णा, (रसायनशास्त्र, (रसायनशास्त्र, 
जि. चंद्रपूर वनस्पतीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र व भौतिकशास्त्र व 
सुक्ष्मजीवझास्त्र) सुक्ष्मजीवझास्त्र) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५२८११०८३०६६०८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.05.28 11:22:33 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर. 

३. कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली. 

४. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
. निवडनस्ती (मरि-४) 


Cc 
ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


